RNI No. MAHBIL /2009/31733 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 








वर्ष ६, अंक ७९] सोमवार, डिसेंबर ९९, ९०२०/अग्रहायण ३०, शके १९४९ [पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 








असाधारण क्रमांक ९२३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


वैद्यकीय शिक्षण वब औषधी द्रव्ये विभाग 


९ बा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२०. 





अधिसूचना 
अन्न सुरक्षा ब मानदे अधिनियम, २००६. 
क्रमांक एफडीएस. २०१७/प्र.क्र. १२०/१७/ओऔषधे-१.--अन्न सुरक्षा ब मानदे अधिनियम, २००६ (२००६ चा ३४) याच्या कलम ३० 
मधील पोट-कलम (९) द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 


श्री. ए. आर. काळे (भा.प्र.से.), आयुक्‍त, अन्न ब औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांना त्यांच्या पदग्रहणाच्या दिनांकापासून संपूर्ण महाराष्ट्र 
राज्याकरिता “अन्न सुरक्षा आयुक्‍त” म्हणून नियुक्त करीत आहे. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


शिवाजी पाटणकर, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-अ-१२३-१ (१) 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


